वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेतंर्गत मंजूर निधीतून शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशञा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 


, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


. शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ 


प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. २४.०८.२०१७ 


, शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व विभाग,क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 


प्र.क्र. २८१/प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 


. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


औरंगाबाद यांचे प्रत्र क्र. जिनिसा/जिवायो/२०२०-२१/१०४७, 
दि. ०९/१२/२०२० 


. संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख 


/शादंमवरुमुं/जिवायो/प्रमा/१-म/ ४९५३ /२०२१, दि. २६.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०२०-२१ या आर्थिक 


जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये रू. १,९४,२७,८९३/- (अक्षरी एक कोटी 


ARV लक्ष सत्तावीस हजार Boal त्र्याण्णव फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी 


करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव १: यंत्राची ual क. es यंत्राची 
संख्या | यंत्राची किंमत किंमत 
१ | डेन्टल चेअर 3 ९६५०० २८९५०० 
२ | कॉडलेस Sco आव्हीजी सिस्टीम विथ | १ ६२५२४० ६२५२४० 
अँक्सेसरीज 
3. | एलसीडी फुल एचडी प्रोजेक्टर १ ६१००० ६१००० 
8 | रिव्होलव्हींग SCH ओपरेटर टुल १० ८२६० ८२६०० 
4 स्टडी चेअर १५ २१५० ३२२५० 
६ | पोटेबल एक्स रे सिस्टीम फार Sco युझ १ १४५००० १४५००० 
७ | युव्ही डीसएन्फेक्हान बॉक्स १ २५००० २५००० 
८ ड्रेसीग टेबल 2 २५००० ५०००० 
९ | लॅपटॉप १ ४५००० ४५००० 
१० | एअर प्युरीफायर | १_| ३२००० ३२००० 
५१ एलसीडी प्रोजेक्टर | | ८०००० ८०००० 
१२ ।२ एच पी एअर कंपप्रेसर १ १५०००० १५०००० 
१३ | आरव्हीजी विथ क्मंपँटीबल लॅपटॉप, प्रींटर णि ३५०००० ३५०००० 
अँण्ड स्कॅनर 
१४ | डीएसएलआर कॅमेरा १ ६५००० ६५००० 
44 इलेक्ट्रो कॉटरी | १_| १६०००० १६०००० 
१६ | झीरकोनिया क्राउन कौट शिका २९८००० २९८००० 
१७ | प्रीक्ळीनिकल वर्कस्टेशन १ ६५००० ६५००० 
१८ | एक्स रे व्युव्हर 3 १६००० ७८००० 
१९ | फोरमालीन dR १ १८००० १८००० 
२० । नायट्रोक्‍्स आकक्‍्साईड «= Se CAG | १ ५५०००० ५५०००० 
सीडेशन मशीन 
२१ | सॉफ्ट टिश्यू लेझर | 4 | ६000०० ६००००० 
२२ | ऑटोमेटीक feay प्रोसेसर १ ४१७००० ४१७००० 
२३ । अन्टीजन रिट्रीवल सिस्टीम La] २६९००० २६९००० 
२४ | डीप फ्रीजर 9 ५४५००० ५४५००० 
२५ | लॅपटॉप १ ७६५०० ७६५०० 
२६ । डेन्टल इमप्लांट कोट विथ इमप्लांट 1१ | २८०००० २८०००० 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव ग यंत्राची प्रती 1 ee यज्ञाची 
संख्या | यंत्राची किंमत किंमत 
२७ । रेडीओ फ्रोकव्हेन्सी अंनालायझर फॉर णं १६०००० १६०००० 
मॉनिटरींग डेन्टल इमप्लांट स्टेबीलीटी 
२८ | व्हीडीओ लेगरीगोस्कोप १ २१७६०० २१७६०० 
२९ | फौझीओ डीस्पेन्सर इमप्ळांट सर्जरी | 9 | २८६००१ २८६००१ 
३० | मायक्रोसर्जरी सा अण्ड हॅन्डपीस | 9 | २५७२८४ २५७२८४ 
३१ | सर्जीकल मायक्रोमीटर विथ wos ese] २ १४७००० २९४००० 
हॅन्डपीस 
३२ | सॉफ्ट टिश्यू सर्जीकल विथ ब्लीचींग एचपी १ २६४००१ २६४००१ 
३३ | SCH फोक्छार अन्ड फौकार कीट १ २१५०४० २१५०४० 
३४ । आर एफ कॉटरी | ७१६८० ७१६८० 
३५ | पीझो सर्जरी युनीट | a] २४५००० २४५००० 
३६ | कंमप्लीट डेन्टल चेअर विथ आऑपरेटींगस्टुल | १ । २९५००० । २९५००० 
३७ | अल्ट्रासॉनिक क्लीनर za ९५००० ९५००० 
३८ | अल्ट्रासॉनिक क्लीनर a ६५००० ६५००० 
२९ आटोक्लव्ह $ ८५००० ८५००० 
go | मॅक्सीलरी अण्ड मन्डीबुलर फोरसेप 1१ | १६५०० १६५०० 
४१ | मॅक्सीलरी अँण्ड मॅन्डीबुलर एलावेटर | 9 | ११५०० ११५०० 
४२ | एलसीडी प्रोजेक्टर विथ स्क्रोन अँण्ड शि ११३२८० ११३२८० 
स्लाइड चेन्जर 
४३ | लॅपटॉप | १_| ११२६९० ११२६९० 
vy | स्माट टीव्ही विथ डीव्हीडी प्लेअर १ १०९४४० १०९४४० 
४५ | युव्ही डीसएन्फेक्हान बॉक्स i ae | २५००० २५००० 
४६ | बनाऊट फ्युरनान्स 1१ | २८००० २८००० 
४७ | क्रीस्टल अपरोच सायनस लीफ्ट कीट | 9 | १००००० १००००० 
४८ | सीरंमिक पॉलिजींग कौट विथ सीरंमिक i २९०६७० २९०६७० 
बील्ड अप कनझ्युमेबल 
४९ । सीरंमिक पॉलिशींग कीट विथ सीरंमिक | १ २९५८४० २९५८४० 
बील्ड अप मटेरीयअल्स 
५१ | इलेक्ट्रीक dick स्टरलायझर ५ १८००० ९०००० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव a यंत्राची at ay | ee ant 
संख्या | यंत्राची किंमत | किंमत 
५२ | फ्युमीगेशन ai ५ ३२००० १६०००० 
५३ ।गायडेडबोनरीजनरेहानकीट = | a | १००००० | १००००० 
५४ | tal ड्यूटी डेन्टळ लाथ 4 १०१९२ ५०९६० 
५६ | लंब मायक्रो मोटर विथ हेव्ही ड्युटी हन्डपीस | ५ १७०५२ ८५२६० 
yo | लॅटरल अपरोच सायनस Slee कौट १ १००००० १००००० 
५८ | सीगल डीस्क मोडल ट्रीमर डायम्नंड डीस्क | ५ । ३६८३७ । १८४१८५ 
५९ । रिजीड स्पीलीट एक्सपान्हान कोट शि १००००० १००००० 
go । स्पीनडल ग्रीन्डर | 9 | ५६४४८ ५६४४८ 
६१ | स्टीम क्लीनर | 9 | ३७९९६ ३७९९६ 
६२ | Hesham क्लीनर ३ ८०००० २४०००० 
६३ । वर्टीकल ऑटोक्लेव ३ ६५००० १९५००० 
gv । डिजीटल डेन्टल एक्स रेविथ dar | १ २९५००० २९५००० 
सेन्सर विथ एक्स रे सोर्स अँन्ड कंम्प्युटर 
सिस्टीम 
६५ | आरव्हीजी सेन्सर विथ डेन्टल एक्सरेयुनिट| १ । २९७५०० । २९७५०० 
अण्ड कंम्प्युटर सिस्टीम 
६६ | पीआरफ सेंट्रीफ्युज Fal q २९९६१८ २९९६१८ 
६७ | युव्ही कंबीनेट ३ १११५० ३३४५० 
६८ | इलेक्ट्रीक इन्स्ट्रमेट स्टरलायझर ३ ३५०० १०५०० 
६९ | ऑरथोडोनिक पीलर सेट ऑफ tee =| ८ | ३९५०० | ३१६००० 
७० | एलसीडी प्रोजेक्टर १ ६९५०० ६९५०० 
७१ | फुल्ली इक्वीप्ट डेन्टल चेअर ha २८५००० २८५००० 
७२ । एअर रोटर हॅन्डपीस ४ ९५०० ३८००० 
७३ | ऑर्थाडोन्टिक वेल्डर ५ ८९०० ४४५०० 
७४ | अलट्रासॉनिक क्लीनर | | 32000 32000 
७५ | फ्युमीगेशन मज्ञीन शिका ४४७०० ४४७०० 
७६ | कंप्रेसर ३ एचपी ३ ४५००० १३५००० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव व यंत्राची nel af | यंत्राची 
संख्या | यंत्राची किंमत | किंमत 
(9७ SCS चेअर ट्‌ १२५००० १०००००० 
७८ | पॉलीश लाथ १ १४५०० १४५०० 
७९ | वॉटर प्युरीफायर १ ११५०० ११५०० 
८० | लॅपटॉप विथ सिक्युअर क्लोइड आयओएस वि १९९९०० १९९९०० 
ओपरेटींग सिस्टीम फॉर सेफामोठट्रीक 
सॉफ्टवेअर 
८१ | लेझर प्रींटर २ २४९०० ४९८०० 
८२ | डायमंड डीस्क मोडेल ट्रीमर 1१ ३०००० ३०००० 
८३ | हाय सोल्डर १ ९०००० ९०००० 
८४ SCH चेअर युनिट ६ २७८००० १६६८००० 
८५ | सेमी अंडज्सटेबलळ आटिक्युलर शिका ५४००० ५४००० 
८६ | एक्स रे युनिट १ १४५००० १४५००० 
८७ | एलसीडी प्रोजेक्टर १ १००००० १००००० 
८८ । फ्रन्ट लोडींग ऑटोक्लेव्ह 4 १७५००० ८७५००० 
८९ मेटल ग्रींन्डर २ ७५००० १५०००० 
९० | क्लिनीकल मायक्रोमीटर १ १८००० १८००० 
९१ | अँक्सेस रिफायमेंट अल्ट्रासॉनिक टिप्स 3 ४९५०० १४८५०० 
९२ | सेंड ब्लास्टींग मज्ीन १ ४०००० ४०००० 
९३ | इलेक्ट्रो कॉटरी युनिट १ ६०००० ६०००० 
९४ | ऑटोक्लेव्ह फॉर हण्डपीस स्टरलायझेशन ४ १३५००० ५४०००० 
९५ SCH चेअर युनिट २ १२०००० २४०००० 
२९६ स्कनर 3 ९४०००० १२०००० 
९७ | झेरक्स मशीन | 9 | १७१३३० १७१३३० 
९८ | ओटीस इन कस्ट सोल्युशन १ २९८००० २९८००० 
९९ | एच डी कॅमेरा विथ केबल विथ अँक्सेसरीज १ २९७००० २९७००० 
१०० | ४९ इंच डीस्पले फार लार्ज स्क्रीन | 9 | २९८५०० २९८५०० 
णि ०१ | कंट्रोल युनिट फॉर लार्ज Skye विथ शि २९५००० २९५००० 
अँक्सेसरीज 
एकूण किंमत १,९४,२७,८९३ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


अटी :- 


& 7 


१०. 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या 
निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 
करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 
पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ तसेच 
अनुषंगीक शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफ किन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक , सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेहा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


शीर्षकाखाळील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे संबंधित खरेदी समितीने 
अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११.समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास We होईल यानुषंगाने संचालक , वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


१२.रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३.संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी झासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/प्र.क्र. २१५ /उद्योग-दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई 
मार्केटप्लेस (GeM ) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय , मुंबई या संस्थेने 


खालील नमूद लेखाशिर्षात मंजूर निधीतून खर्च भागवावा. 


मागणी क्रमांक:- ओ- १५ 
४२१० |- | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ 1-_| वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ |- | विषमचिकित्सा 
37 - । जिल्हा योजना - मुंबई शहर 
(39)(09) |- | रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करणे 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग , क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२१/प्र.क्र. ८९ /प्रशा-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६००५३३२१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ARUN 

A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=b335b52903c5914ab29¢9ba 

M U R L | D H A 5a50897b7b2244d66593f50dd713da 
83860912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 


serialNumber=30df743755280cf26ce 
R RAO 97ec0978235f63f80f0bc4317129bf38 

1eb48778f2e3d, ou=NA, 

0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
D A H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. महालेखाकार - २ ( लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


ट्र 09 Av AD -5 


-८४) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


